जागतिक बँक अर्थसहाय्यित (Strengthening 
Teaching-Learning and Results for States 
(STARS) या योजनेसाठी अनुसूचित जमाती उपयोजना 
घटकाचा (STP) तिसरा हफ्ता म्हणून केंद्र हिस्सा 
रु.७,७९,२१,०००/- व राज्य हिस्सा रु.५,१९,४७,३३४/- 
असा एकूण रू.१२,९८,६८,३३४/- इतका निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पूरक-२०२३/प्र.क्र.१११/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-२३ फेब्रुवारी २०२४ 


१) वित्त विभागाचे क्र.अर्थसं-२०२३/प्र..क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३, दि.०८.१२.२०२३ व 
दि.०५.०२.२०२४ रोजीचे परिपत्रक. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१२/एसडी-६, 
दि.१८.०८.२०२३ 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१२/एसडी-६, 
दि.३०.१०.२०२३ 
केंद्र शासनाचे निधी वितरण आदेडा क्र.९०.१२-२५/२०२३-॥७.१(851), दि.०२.०२.२०२४ 
५) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप/सशि/३॥0 
Inst. /STARS/Rec, Non Rec/(GEN,SC,ST) निधी मागणी/२०२३-२४/३८५, 
दि.०५.०२.२०२४ 
६) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र:-बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६, 
F&.22.02.2028, 
प्रस्तावना :- 
जागतिक ghar अर्थसहाय्य केल्या जाणा-या राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, 
अध्ययन व परिणाम याचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching Learning and Results for 
States) या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रासह एकूण सहा राज्यांची (हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र ओडीसा, 
राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि केरळ) Performance Grading Index मधील कामगिरीच्या आधारे निवड 
करण्यात आली आहे. सदर कार्यक्रम माहे मार्च, २०२१ पासून सुरु झाला आहे. या योजनेसाठी 
आतापर्यंत अनुसूचित जाती उपयोजना व अनुसूचित जमाती उपयोजना या घटकांसाठी स्वतंत्र 
लळेखाशीर्ष विहित करण्यात आले नव्हते. 


nc 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.१११/एसडी-६ 


त्यामुळे या घटकांसाठीचा खर्च सर्व साधारण घटकांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात येत होता. सन २०२३-२४ मध्ये आतापर्यंत या योजनेचे दोन हफ्ते वितरीत करण्यात आले 
असून दोन्ही वेळा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती उपयोजना घटकांसाठीचा निधी सर्वसाधारण 
घटकांसाठीच्या लेखाशीर्षाखाळील तरतुदीतूनच वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, आता 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती उपयोजना घटकांसाठी केंद्र व राज्य हिस्स्यासाठी स्वतंत्र 
लेखाशीर्षे Wet झाली असल्याने योजनेचा तिसऱ्या हफ्त्याचा निधी त्या त्या घटकासाठी विहित 
करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षाखालील तरतुदीतून वितरीत करता येणार आहे. 
२. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.४ येथील दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या निधी वितरण आदेझान्वये सन 
२०२३-२४ या वर्षासाठी अनुसूचित जमाती योजनेचा तिसरा हफ्ता म्हणून केंद्र हिस्स्याचा निधी उपलब्ध 
करुन दिला आहे. त्यानूसार सदर केंद्र हिस्स्याचा निधी व त्यास समरूप राज्य शासनाचा निधी वितरीत 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.५ अन्वये शासनास सादर करण्यात आला आहे. 
३. आदिवासी विकास विभागाने संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्र हिस्सा (२२०२ के ८४७ 
या लेखाशीर्षाखाली रु.७,७९,२१,०००/- इतका निधी व राज्य हिस्सा (२२०२ के ८५६) या 
लेखाशीर्षाखाली रु.५,१९,४७,३३४/- इतका निधी या विभागास अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर 
वितरीत केला आहे. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्यित राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम 
यांचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching Learning and Results for States) (STARS) या 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाने सन 2023-28 या आर्थिक वर्षाकरिता अनुसूचित 
जाती उपयोजना घटकाकरीता तिसरा हफ्ता म्हणून उपलब्ध करून दिलेला केंद्र हिस्स्याचा 
रु.७,७९,२१,०००/- इतका निधी व त्यास समरुप राज्य हिस्स्याचा रु.५,१९,४७,३३४/- इतका निधी 
असा एकूण रु.१२,९८,६८,३३४/- इतका निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 
परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांना खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.१११/एसडी-६ 


(रक्‍कम रुपये) 


योजनेचे नाव:- जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्यित राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम 
बळकटीकरण (Strengthening Teaching Learning and Results for States) (STARS) 
(अनुसूचित जाती उपयोजना) (STP) 


हिस्सा 


1 


सन 
२०२३-२४ 
अर्थसंकल्पित 
निधी 


पूरक मागणीद्वार 
अर्थसंकल्पित 
निधी 


एकूण 
अर्थसंकल्पित 
निधी सन 


२०२३-२० 


व करण्यात 
येत असलेला 
निधी 


२ 


३ 


v 


ष्‌ 


द 


मागणी क्रमांक टी-०५, 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ प्राथमिक शिक्षण, ७९६, 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१ जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना 
(०१)(१२) जागतिक बँकेद्वारे 
अर्थसहाय्य केल्या जाणा-या 
राज्यातील शिक्षण पद्धतीचे 
अध्यापन, अध्ययन व 
परिणाम यांचे 
बळकटीकरण(स्टार्स) (केंद्र 
हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 
(२२०२ के ८४७) ३९- 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


निरंक 


१८,१२,८२,००० 


१८,१२,८२,००० 


७,७९,२१,००० 


राज्य 
हिस्सा 
vo 


ट्क्के 


मागणी क्रमांक टोी-०५, 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ प्राथमिक शिक्षण, ७९६, 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१ जनजाती af 
उपयोजनांतर्गत योजना 
(०१)(१३) जागतिक बँकेद्वारे 
अर्थसहाय्य केल्या जाणा-या 
राज्यातील शिक्षण पद्धतीचे 
अध्यापन, अध्ययन व 
परिणाम यांचे 
बळकटीकरण(स्टार्स) (राज्य 
हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) 
(२२०२ के ८५६) 32 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


निरंक 


१२,०९,२१,००० 


१२,०९,२१,००० 


५,१९,४७,रेरेढ 


'एकूण (केंद्र व राज्यहिस्सा) 


निरंक 


30,23,03,000 


30,23,03,000 


१२,९८,६८,२३३४ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.१११/एसडी-६ 


४. उपरोक्त स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेला निधी खाळील प्रमाणे घटकनिहाय व बाबनिहाय वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम रुपये) 
अ.क्र ae eed बाब । घटक | 
अनु.जमाती (STP) 

g केंद्रहिस्सा (६०%) | आवती | ३,५७,८५,००० 
२२०२के ८४७ | अनावर्ती | ४,२१, ३६,००० 

३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) एकूण ७,७९,२१९,००० 

२ राज्यहिस्सा (४०%) | आवर्ती | २,३८,५६,६६७ 
२२०२के ८५६ | अनावती | २,८०,९०,६६७ 

३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) एकूण ५,१९,४७,३३४ 

एकूण 
(केंद्र--राज्यहिस्सा) १२,९८,६८,३३४ 


५. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३ मधील नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता 
होत आहे. सदर अनुदान सशर्त अनुदान असून अनुसूचित जमाती उपयोजना याकरिता २२०२ के ८४७ 
(केंद्र हिस्सा) व २२०२ के ८५६ (राज्यहिस्सा) हे नवीन लेखाशीर्ष प्राप्त झाले आहेत. या लेखाशीर्षाखाली 
प्रथमच निधी वितरीत करण्यात येत असल्याने उपयोगिता प्रमाणपत्र निरंक आहे. या अनुदानाच्या अटी 
व शर्ती सदर शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत. 


६. वरील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे ज्या घटकांसाठी व ज्या बाबींसाठी निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे, त्याच मर्यादेत त्या घटकांसाठी व बाबींसाठी निधी खर्च होईल याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


७. राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण प्रकल्पांतर्गत 
अनुसूचित जमाती उपयोजनेवरील(5912) खर्च हा Single Nodal Account (SNA) खात्यामधून 
करण्यात यावा. 


८. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी सदर तरतुद खर्च 
करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३, दि.०८.१२.२०२३ व दि.०५.०२.२०२४ रोजीच्या 
शासन परिपत्रकातील दिलेल्या Presid काटेकोरपणे पालन करावे. 


९. अनुसूचित जमाती उपयोजना या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून 
झालेल्या खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय/ उप लेखाशिर्षनिहाय साध्य 
झालेले भौतिक उद्दिष्ट्ये इ. माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आदिवासी विकास विभाग व 
शालेय शिक्षण विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत न चुकता पाठवावी. 


१०. आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात केळेला खर्च स्वतंत्रपणे 
नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरून शासनाळा उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर 
होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.१११/एसडी-६ 


११. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून या योजनेच्या 
आराखड्यानुसार क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना 
घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्‍तीक लाभाच्या योजना घेण्यात 
याव्यात. 


१२. सदर योजनेसाठी सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मंत्रालय यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 


१३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे दि.१२.०४.२०२३, दि.०८.१२.२०२३ व दि.०५.०२.२०२४ 
रोजीचे परिपत्रक व आदिवासी विकास विभागाचे दि.२२.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये प्राप्त 
झालेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०२२३१११६३५३३२१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

5.4.20=19¢6c23f5 10a80926e9b7ee5db235979452f3f9e8918118 
634069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, st=Mah 


MAHAJAN रक. 001 ती 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उप मुख्यमंत्री(गृह), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उप मुख्यमंत्री(वित्त), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
७. मा. सभापती,विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
८. मा. उपसभापती,विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
९. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


१०. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

११. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद(सर्व) 

१६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
१७.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.१११/एसडी-६ 


१८. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

१९. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 

२०. शिक्षण संचालक(माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२१९. शिक्षण संचालक(प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२२.शिक्षण संचालक(योजन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२३. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)(सवी 

२४.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)(सर्वी 

२५.प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्वी 

२६.संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२७.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

२८.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

३०.सर्व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३१.अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, रोख शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३२.अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना आवश्‍यक त्या कार्यवाहीच्या विनंतीसह. 

३३.निवड नस्ती (एसडी-६) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


